प्रादेशिक पर्यटन विकास योजनेंतर्गत 
दि.३१/०३/२०२३ रोजी निर्गमित करण्यात 
आलेल्या शासन निर्णयान्वये वितरीत करण्यात 
आलेला पंरतु कोषागारातून आहरित न झालेला 
निधी सन २०२३-२४ या वित्तीय वर्षात उपलब्ध 
करुन देण्याबाबत. 


महाराष्ट्र शासन 
पर्यटन व सांस्कृतिक कार्य विभाग, 
शासन निर्णय क्रमांक टिडीएस २०२३/१९०/प्र.क्र.३४ ३(भाग-३)/ पर्यटन-९ 
मादाम कामा रोड, हुतात्मा राजगुरु चौक, मंत्रालय, मुंबई-४०० ०३२, 
दिनांक : ९८ मार्च, २०२४. 


संदर्भ :- १) पर्यटन व सांस्कृतिक कार्य विभाग, शासन निर्णय क्र. टिडीएस २०२३/०३/प्र.क्र.१९५०/पर्यटन, दिनांक 

३१/०३/२०२३.(पर्यटन संचालनालय/महाराष्ट्र पर्यटन विकास महामंडळ) 

२) पर्यटन ब सांस्कृतिक कार्य विभाग, शासन निर्णय क्र. टिडीएस २०२३/०३/प्र.क्र.१५०/पर्यटन, दिनांक 
३१/०३/२०२३. (जिल्हास्तरीय-१) 

३) पर्यटन वब सांस्कृतिक कार्य विभाग, शासन निर्णय क्र. टिडीएस २०२३/०३/प्र.क्र.१५०/पर्यटन, दिनांक 
३१/०३/२०२३. (जिल्हास्तरीय-२) 

४) पर्यटन ब सांस्कृतिक कार्य विभाग, शासन निर्णय क्र. टिडीएस २०२२/०८/प्र.क्र.४२९/पर्यटन, दिनांक 
38/03/20R3.(Spill Over) 


शासन निर्णय :- 

प्रादेशिक पर्यटन विकास योजनेंतर्गत संदर्भ क्र.१, २ ब ३ अन्वये प्रशासकीय मान्यता देऊन तसेच संदर्भ क्र. ४ अन्वये 
उर्वरित कामांना वितरीत करण्यात आलेला तथापि, अर्थसंकल्पीय वितरण प्रणालीवर तांत्रिक अडचणीमुळे कोषागार 
कार्यालयातुन आहरित न झाल्यामुळे व्यपगत झालेला निधी खालील तक्ता “BT, TS’ येथील कामांसाठी स्तंभ क्र. ६ येथे व 
THT ST वब 'क* मधील कामांसाठी स्तंभ क्र.५ येथे नमूद केल्याप्रमाणे एकूण रु.९७४९.२३९ लक्ष इतका निधी सन २०२३- 
२४ च्या मंजुर तरतूदीमधून पर्यटन संचालनालय व महाराष्ट्र पर्यटन विकास महामंडळ यांच्याशी संबंधित कामांसाठी पर्यटन 


संचालनालय व जिल्हास्तरीय कामांसाठी संबंधित जिल्हाधिकारी यांना वितरीत करण्यास या शासन निर्णयान्वये मान्यता देण्यात 
येत आहे. 


(अ) पर्यटन व सांस्कृतिक कार्य विभाग, शासन निर्णय क्र. टिडीएस २०२३/०३/प्र.क्र.१५०/पर्यटन, दिनांक 
३९/०३/२०२३. (पर्यटन संचालनालय/ महाराष्ट्र पर्यटन विकास महामंडळ) 


(रु.लक्षात) 
मुळ शासन ३१/०३/२०२३ च्या | या आदेशान्वये 
निर्णयातील कामे प्रशासकीय | आदेशान्वये वितरीत | यंत्रणा । वितरीत निधी 

अ.क्र. व मान्यता तथापि व्यपगत 
जिल्हा झालेला निधी 
g R 3 4 ष्‌ द्‌ 
व ता.संगमेश्वर पय 
१) रत्नागिरी | जि.रत्नागिरी येथे गरम पाण्याचे |  ३१८.०० ८०.०० संचालनालय ८०.०० 
कुंड पर्यटनदृष्ट्या विकसित करणे 
महाराष्ट्र अभियांत्रिको संशोधन पर्यटन 
२) नाशिक संस्था, नाशिक येथे पर्यटकांसाठी 33 ee संचालनालय | "666 


“महाराष्ट्र मॉडेल” प्रदर्शन केंद्राचा 
बिकास करणे 
नंदूरबार 3 क्राण पर्यटन 
३) नंदूरबार ae ie २०१.३३ 190.88 शेंगा त यतीत 
बिकास कामे करणे 
मौजे ब टा. नगर, जि. पय 
¥) अहमदनगर येथील बवौरभद्र संचालनालय 
मंदिर २७४.०७ १००,०० १००,०० 
अहमदनगर | देवस्थान मंदिर परिसर विकास 
करणे 
महाराष्ट्र we बिकास महाराष्ट्र पर्य 
७५) पुणे । महामंडळाच्या कार्ला पर्यटक | ४९८.२६ 200,00 विकास 200,00 
निवासाची श्रेणीवाढ महामंडळ 
महाराष्ट्र पर्यटन विकास महाराष्ट्र पर्य 
महामंडळाच्या कार्ला पर्यटक बिकास 
द) पुणे. ' निवास. see: र. ee ae महामंडळ | ४९०१ 
पार्कचा विकास करणे 
श्री मुकुंदगज स्वामी संस्थान पय 
अंबेजोगाई, ता. अंबेजोगाई, जि. संचालनालय 
७) बीड । बोड येथे भाविकांसाठी मुलभूत | 4oo.00 २५०.०० २५०.०० 
सोयी सुविधा निर्माण करणे व 
सुशोभिकरण करणे 
9 योगेश्वरी बस्थान, पय 
अंबेजोगाई, ता. अंबेजोगाई, जि. संचालनालय 
८) बीड बीड येथे भाविकांसाठी मुलभूत | 400.00 २५०.०० २५०.०० 
सोयी सुविधा निर्माण करणे व 
सुशोभिकरण करणे 
महाराष्ट्र we विकास महाराष्ट्र पय 
महामंडळाच्या पर्यटक निवास बिकास 
९) परिसरातील तंबू निवासाच्या जागी] ५०.०० २५.०० महामंडळ २५.०० 
मुलभूत सोयी-सुविधा उपलब्ध 
करुन देणे 
एकूण ९ ते९। ३४०२.७५ १३६८.३६ १३६८.३६८ 
(ब) पर्यटन व सांस्कृतिक कार्य विभाग, शासन निर्णय क्र. टिडीएस २०२३/०३/प्र.क्र.१५०/पर्यटन, दिनांक 
३१/०३/२०२३. (जिल्हास्तरीय-९) 

(रु.लक्षात) 
वजा .32/03/2023 च्या AT आदेशान्वये 
. आदेशान्वये वितरीत वितरीत निधी 

ताल कामे 01: तथापि व्यपगत झालेला 
जिल्हा 
g R 3 & 
केशव बाबासाहेब महाराज 
परभणी संस्थान, ता. सेलू, जि. परभणी were we 20,00 


येथील विकास कामे 


एकूण 


200,00 


20,00 


20,00 


(क) 


३१/०३/२०२३. (जिल्हास्तरीय-२) 


पर्यटन व सांस्कृतिक कार्य विभाग, शासन निर्णय क्र. टिडीएस २०२३/०३/प्र.क्र.९५०/पर्यटन, दिनांक 


(रु.लक्षात) 
reyes कामे दि.३१/०३/२०२३ च्या या 
Sauces ee आदेशान्वये वितरीत | आदेशान्वये 

अ.क्र. व मान्यता तथापि व्यपगत वितरीत 
जिल्हा झालेला निधी निधी 
g R 3 4 & 
32) कणं क्यातील विकास कामे 
कोल्हापूर 
१ मौजे पटणकोडोली, ता. हातकणंगले ae 
बिरदेव मंदिर यात्रा परिसर रस्ता डांबरीकरण ५०.०० 
करणे 
२ मौजे पटणकोडोली, ता. हातकणंगले येथी 
बिरदेव मंदिर यात्रा परिसर पेव्हीग ब्लॉक ४३.०० २६.६० २६.६० 
बसविणे 
३ मौजे पटणकोडोली, ता. हातकणंगले येथी 
बिरदेव मंदिर यात्रा परिसर रस्ता कॉक्रोटीकरण ४०.०० 
करणे 
न एकूण 233.00 २६.६० २६.६० 
३३) BA HYP Sood येथे अन्नछत्र ईमारत / 
कोल्हापूर सांस्कृतिक wer बांधणे २९३.३४ ५८.६६ ५८.६६ 
एकूण | २९३.३४ WAT ८८.६६ 
'एकूण कोल्हाप ४२६.३४ ८५.२६ ८५.२६ 
(ड) पर्यटन व सांस्कृतिक कार्य विभाग, शासन निर्णय क्र. टिडीएस २०२२/०८/प्र.क्र.४३९/पर्यटन, दिनांक 
३१/०३/२०२३. 

(रु.लक्षात) 
aaa .32/03/2023 या 
व जत म पुवी । च्या आदेशान्वये आदेशान्वये 

अक कामे पाता वितरीत | वितरीत तथापि | वितरीत निधी 
जिल्हा निधी । व्यपगत झालेला 
निधी 
eee 2. 3. शू. ष्‌. द. 
२०) जालना | टेंभूर्णी ता. जाफ्राबाद दत्त मंदिर येथी 
परिसर विकास कामे 
| _९१___ दत्त मंदिर परिसर विकास कामे ७५.०० 
२ पार्किंग शेड ब इतर विकास कामे ४०.०० ee ice 


3 मंदिर परिसरात सांस्कृतक सभागृह | ४०.०० 
बांधकाम २८.५ 
डु संरक्षण भिंतीचे बांधकाम ५०.०० 
एकूण २०५.०० १२९.०० 26.4% २८.५ 
पव जकात 
ott oo देवी ता. जाफ्राबाद येथी 
जगदंबा माता परिसर विकास कामे 
१ संरक्षण भिंत बांधकाम करणे ७०.०० 
ह सिमेंट कॉक्रोट रोड व पेव्हर ब्लॉक नकला 
बसविणे न १७३.०० ७२.०० oe 
३ जगदंबा माता परिसराचा विकास करण ७०.०० 
आर. ओ. प्लांटसह पिण्याच्या पाण्य 
शट १०.०० 
व्यवस्था करणे 
ण सांस्कृतिक सभागृह बांधकाम करणे ७०.०० 
एकूण ३६११.०० १७३.०० ७२.०० ७२.०० 
मौजे माळी पिंपळगाव, ता.जि. जालना 
६१) जालना येथील श्री क्षेत्र श्रीकृष्ण मंदिर परिसर १९२.३४ | १९४०.२०४ १९.५५१ १९.५५१ 
विकास कामे 
एकूण | १९२.३४ | ९१४०.२०४ १९.५५१ १९.५५१९ 
मौ. तांदुळवाडी ता.जि. जालना येथे 
लता तीर्थक्षेत्र मेडिटेशन सेंटर ब तथागत बुध्द 
eet धम्मभूमी बुध्द विहार परिसरातील 
विकास कामे 
१ मुख्य प्रवेशव्दार बांधकाम करण १०.९९ 
२ गार्डनिंग व परिसर सुशोभिकरण करणे ९.९४ 
: छ. .५८ vA 
3 प्रसादालय शेड बांधकाम करणे ४१.९७ विग, as ae 
डु परिसरात संरक्षण भिंत बांधकाम करण २९.९७ 
एकूण | ९२.८७ ६७.३१ ९.५८५ ९.५८५ 
६३) जालना | मोजे ot ता. घनसावंगी येथी 
महादेव मंदिर विकास कामे 
१ प्रवेशव्दार बांधकाम ४.९९ ७.४९४ 
— ९,९९६ ९.९९६ 
२ सिमेट क्रॉक्रोट रस्ता १९.९९ : 
3 पेव्हरब्लॉक बांधकाम ०.०० 
एकूण | २९.९८ ९.९९६ ७.४९४ ७.४९४ 
एकूण जालना | ८२२.१९ | ५१९.५९ १३७.१३ १३७.१३ 
पराचीवाडी ता. कागल येथील विकास 
५३) कोल्हापूर 
कामे 
१२५.१२२ १५.०२२ 
रि महादेव मंदिर ब हनुमान मंदिर परिसरात | ८६.८७ 


पुरुषांसाठी भक्‍त निवास बांधणे 


२ महादेव मंदिर ब हनुमान मंदिर परिसरात | ८८.३४ १५.०३३ 
स्त्रीयांसाठी भक्‍त निवास बांधणे 
एकूण  १९७५.२९ १३५.१२२ १५.०३३ १५.०२३ 
बामणी कागल येथील बाग बगीचा करणे 
a) ऑक्सीजन पार्क) क्रिडागंण सुधारणा व 
कोल्हापूर ( an जन पार्क) सु 
गाळे , 
१ कंपाऊड वॉल, ट्रॅकिंग मार्ग आणि प्लॅनिंग ५३.६ २८.९६६ २०.९४९ 
शॉप बिल्डींग आ.सी.सी फ्रेम्ड WET २०.७४९ 
२ वो २२.१४ 
इमारत बांधणे 
3 WE. टी.इमारत १२% ९.०९ 
एकूण | ८४.८३ | १२८.९६६ २०.९४९ २०.९४९ 
५५) कोल्हापूर! काळम्मावाडी धरणग्रस्त बसाहत ता. 
कागल जि. कोल्हापूर येथील रामलिंग | २६.७० ५.२४ ८.०१ ८.०१ 
देवालय पर्यटन विकास कामे 
एकूण २६.७० ष५.३४ ८.०९ ८.०९ 
५६) कोल्हापुर| पट्टणकोडोली, ता.हातकणकंगले, जिल्हा 
कोल्हापूर येथील विविध विकास कामे. 
१ पट्टणव येथील श्री विठ्ठल बिरदेव 
मंदिर देवालय परिसरात संरक्षक भिंत | ४९.९९ 
बांधणे 
२ पट्टणव येथील श्री विठ्ठल बिरदेव 
मंदिर देवालय प्रसाद मंडप सुधारणा | ४९.९९ 
करणे 
३ qa येथील श्री विठठल बिरदेव १४७.९७६ १९.४९४ १९.४९४ 
मंदिर देवालय पार्किंग मार्ग ब | ४९.९९ 
वबाहनतळास पेव्हर ब्लॉक बसविणे 
डु पटुणव येथील श्री दत्त मंदिर 
देवालय परिसरात प्रसाद मंडप बांधणे व 
श्री कल्लेश्वर मंदिर परिसरात वाहनतळ | oe 
ब परिसर सुधारणा करणे 
एकूण १९९.९६ | ९१४७.९७६ १९.४९ 28. 88v 
५७) | सुरपली ता. कागल, जि. कोल्हाप 
कोल्हापूर | येथील तलाव व महादेव मंदिर 
१ मंदिर परिसर सुशोभिकरण करणे ५०.०० ६६.२८६ ३१.३२९ 
२ गाव तलाव परिसरात रिटेनिंग बॉलचे | ९९.८३ BLAS 
बांधकाम करणे 
एकूण | १४९.८३ ६६.२८६ ३१.३२९ ३१.३२९ 
एकूण कोल्हापूर | ६३६.५३ | ३८३.६९ ९४.८१५ ९४.८१५ 
५९) बुलडाणा मौजे ढिरा, ता. येथी १००,०० ४४.०० २१.०० २१.०० 


विविध पर्यटन विकास कामे 


एकूण बुलडाणा 200,00 CB.00 २९.०० 22.00 


Sears मुरुड क्य दत्तमंदेर स्‌ 


टेकडीवरील विकास कामे ९७.९४ ३.९१६ ५.८७४ ७५.८७४ 
एकूण | ९७.९४ ३.९१६ ५.८७४ ५.८७४ 
32) मौजे कुसुंबळे शिवमंदिर परिसर 
अलिबाग- । सुशोभिकरण करणे ता. अलिबाग ४०.०० १७.६ oN oN 
रायगड 
एकूण | o.oo १७.६ ८. ८.डॅ 
या वाघविरा वाघेश्वर मंदिर परिसर 
सुधारणा ब सुशोभिकरण करणे, ता. | ४०.०० १७.६ oN ox 
रायगड 
अलिबाग 
एकूण ४०.०० १७.६ 6.8 6.8 
'एकूण रायगड | ९७७.९४ | ३९.११९६ २२.६७४ २२.६७४ 


'एकूण स्पिल ओव्हर | १७३६.६६ | ९८६.३१६ २७५.६१९ २७५.६१९ 


एकूण वितरित करावयाची रक्‍कम 


ग 4 ७४९. 
तक्ता a+ H+ Ht 'ड' १७४९.२३९ लक्ष 


०२. वरील तक्ता 'अ* “ब' HH’ व “ड' मधील कामांसाठी इतर अटी व शर्ती संदर्भ क्र.१, २, ३ व ४ येथील शासन निर्णयानुसार 
लागु राहतील. 


०४. वर नमूद करण्यात आलेला खर्च रु.९७४९.२३९ लक्ष निधी हा सन २०२३-९४ या वर्षाच्या अर्थसंकल्पीय 
तरतूदीमधून मुख्यलेखाशीष "मागणी क्रमांक झेडडी-४, ३४५२-पर्यटन, पर्यटनासाठी पायाभूत सुविधा, १०१ 
पर्यटन केंद्रे (०२) पंचवार्षिक योजनांतर्गत योजना - राज्य योजनांतर्गत योजना, (०२) (१८) पर्यटन विकासासाठी 
विविध ठिकाणांसाठी मूळभूत सुविधांकरीता अनुदाने (३४५२ १९५८) ३१ सहायक अनुदाने" या लेखाशिर्षाखालील 
मंजूर तरतुदीमधून भागविण्यात यावा. या प्रकरणी मंजूर करण्यात आलेल्या (प्रादेशिक पर्यटन विकास योजनेतर्गत) सहायक 
अनुदानाची रक्कम आहरण करुन संबंधितांना वितरीत करण्याकरीता जिल्हास्तरीय कामांसाठी संबंधित जिल्हा नियोजन 
अधिकारी/ जिल्हा नियोजन अधिकारी यांना 'आहरण व संवितरण अधिकारी' यांना *नियंत्रण अधिकारी' घोषित करण्यात येत 
आहे. तर महाराष्ट्र पर्यटन विकास महामंडळ व पर्यटन संचालनालयाशी संबंधित कामांसाठी मुख्य लेखा अधिकारी पर्यटन 
संचालनालय, मुंबई यांना 'आहरण व संवितरण अधिकारी' ब सहसंचालक, पर्यटन संचालनालय यांना नियंत्रण अधिकारी' 
घोषित करण्यात येत आहे. सदर निर्णयानुसार मंजूर करण्यात आलेल्या अनुदानाची रक्‍कम त्यांनी संबंधित जिल्हा कोषागार 
कार्यालय /अधिदान व लेखाधिकारी कार्यालय, मुंबई येथे देयके सादर करुन संबंधितांना वितरीत करावी. सदर कार्यबाहीबाबतचा 
अनुपालन अहवाल पर्यटन संचालनालयामार्फत शासनास एक महिन्यात सादर करण्यात यावा. 


०५. प्रमाणित करण्यात येते को, वित्त विभाग, शासन परिपत्रक क्र.अर्थसं-२०२३/प्र.क्र.४०/अर्थ-३, दिनांक १२ एप्रिल, 
२०२३ अन्वये देण्यात आलेल्या सूचनेनुसार ब अधिकाराच्या मर्यादेत सदर शासन निर्णय निर्गमित करण्यात येत असून वित्त 
विभाग, शासन परिपत्रक क्र.अर्थसं-२०२२/प्र.क्र.४०/अर्थ-३, दिनांक १२ एप्रिल, २०२३ च्या परिशिष्टामधील तपासणीसूची 
बाबींची ब अटींची पूर्तता करण्यात आली आहे. 


ol, 


सदर शासन निर्णय महाराष्ट्र शासनाच्या www.maharashtra.gov.in या संकेतस्थळावर उपलब्ध करण्यात आला 


असून त्याचा संकेतांक २०२४०३१८१४१७३०८३२३ असा आहे. हा आदेश डिजीटल स्वाक्षरीने साक्षांकित करुन काढण्यात 
येत आहे. 


:4 
ap 
PNREMESK Wwe 


nw Ww 
wo 0 


महाराष्ट्राचे राज्यपाल यांच्या आदेशानुसार व नावाने, 


Digitally signed by SANTOSH VITHAL ROKADE 
A N T H DN: c=IN, o=GOVERNMENT OF MAHARASHTRA, ou=TOURISM AND 
CULTURAL AFFAIRS DEPARTMENT, 
2.5.4.20=ca575 1 ffedbb00Sfdff34ab6ac 1f8319d061483d7d35e20f74 
4e251360f7920a, postalCode=400032, st=Maharashtr. 


V | T H A [ R O KA D EF serialNumber-ECF4A9ABES4C70DE980C3669424C 12B6CADCBSE3 
DS500FE489CE8727916EOBBEE, cn=SANTOSH VITHAL ROKADE 
Date: 2024.03.18 14:27:01 405'30' 
'संतोष रोकडे) 
( fa. रोकडे) 
उप सचिव, महाराष्ट्र शासन. 


महालेखापाल, महाराष्ट्र - १, (लेखा परीक्षा/लेखा ब अनुज्ञेयता), मुंबई 
महालेखापाल, महाराष्ट्र - २, (लेखा परीक्षा/लेखा व अनुज्ञेयता), नागपूर 
महालेखापाल, (स्थानिक निकाय लेखापरीक्षा ब लेखा), मुंबई. 


. संचालक, पर्यटन संचालनालय, महाराष्ट्र राज्य, मुंबई. 


व्यवस्थापकीय संचालक, महाराष्ट्र पर्यटन विकास महामंडळ, मुंबई. 
सर्व संबंधित, जिल्हाधिकारी, 

सर्व संबंधित, जिल्हा नियोजन अधिकारी. 

सर्व संबंधित, जिल्हा कोषागार अधिकारी. 

नियोजन विभाग (कार्यासन-१४११/१९४४४), मंत्रालय, मुंबई. 


. वित्त विभाग (का.व्यय-१५/ अर्थसंकल्प) मंत्रालय, मुंबई. 
. अवर सचिव, (अर्थसंकल्प शाखा) पर्यटन वब सांस्कृतिक विभाग,मंत्रालय, मुंबई. (यांना आदेशात नमूद करण्यात 


आलेल्या संबंधित नियंत्रक अधिकारी, जिल्हाधिकारी कार्यालय /पर्यटन संचालनालय यांच्याकडे निधी वितरीत 
करण्याच्या विनंतीसह) 


११. निवड नस्ती, कार्यासन-पर्यटन. 


ok ok ok 


